RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक २० ] 


शुक्रवार , जून १४ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २४ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

नवी मुंबई महानगरपालिका 
नवी मुंबई महानगरपालिका पोट-निवडणूक , २०१ ९ 
प्रभाग क्रमांक २ ९, घणसोली -२ 

अधिसूचना 
क्रमांक नमुंमपा/निवडणूक / १४८ / २०१९. – ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र, यांचेपत्र क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१९/ प्र.क्र . ३/ 
का .- ५, दिनांक २४ मे २०१९ अन्वये नवी मुंबई महानगरपालिका पोट -निवडणूक -२०१ ९ प्रभाग क्रमांक २९, घणसोली-२ चा कार्यक्रम जाहीर केलेला 
आहे. या कार्यक्रमात निवडून आलेल्या सदस्यांचेनावे राजपत्रात दिनांक २७ जून २०१९ पर्यंत प्रसिद्ध करण्याचेनिर्देशित केलेले आहे. तसेच महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमामधील निवडणूक नियम ३९ , उप नियम १ व २ मधील तरतुदीनुसार निवडणूक झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर 
निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . २९ च्या निवडणुकीत उमेदवारी मागे घेण्याच्या दिनांकानंतर श्रीमती निलम निवृत्ती जगताप 
या एकमेव उमेदवार शिल्लक राहिल्यामुळे त्यांना बिनविरोध विजयी घोषित करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१९ / 
प्र.क्र . ३/ का -५ , दिनांक १२ जून २०१ ९ नुसार मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार मी , डॉ . रामास्वामी एन ., आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका याद्वारे 
नवी मुंबई महानगरपालिका पोट -निवडणूक -२०१ ९ मध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे : 
प्रभागाचे नाव 

निवडून आलेल्या 

निवडून आलेल्या 

निवडून आलेल्या शेरा 
सदस्याचे नाव 

सदस्याचा पक्ष 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 
२ ९ घणसोली-२ 

अनुसूचित जाती श्रीमती निलम हाऊस नं . १५६६, नॅशनॅलिस्ट बिनविरोध 
निवृत्ती जगताप गोविंदालय बौद्ध वाडी , काँग्रेस पार्टी निवडून 

घणसोली गांव, नवी मुंबई 


प्रभाग क्र . 


जागेचा प्रकार 


सदस्याचा पत्ता 


( ३ ) 


: 


ठिकाण : नवी मुंबई , 
दिनांक : १३ जून २०१ ९ . 
भाग दोन - ३२-१ 


डॉ . रामास्वामी एन , 

आयुक्त , 
नवी मुंबई महानगरपालिका. 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


